Vue ||| ल्क क्र. ५० रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


a 


महाराष्ट eee! राजपत्र 
असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, मार्च २५, २००८ / चैत्र ५, शके १९३० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत.. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मार्च २००८ 
आदेश 


मुंबई दारूबंदी कायदा, १९४९. 

क्रमांक एमआयएस-११०८/सीआर-७/इएक्ससी-३.-- मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा 
मुंबई २५) च्या कलम १३९ च्या पोट-कलम (१) सह पोट-कलम (2) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा आणि त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणा-या इतर सर्व अधिकारांचा बापर करून याबाबत यापूर्वी 
निर्गमित करण्यात आलेले आदेश क्र. विसप्र १०९९४/१०८८९०/(आश्वा २३५)/इएक्ससी-३, दिनांक ३० जून 
२००३ अधिक्रमित करून महाराष्ट्र शासन पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे, ते असे :--- 

९. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.-- या आदेशास “मुंबई दारूबंदी (ग्रामसभा ठराव पारित केल्यामुळे अथवा 
नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, 
२००८" असे संबोधण्यात यावे. 

२: व्याख्या.-- या आदेशात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-- 

(क) “अधिनियम” म्हणजे मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५); 


(२६४) 
भाग चार-ब--६५ [ किंमत : रुपये १०.००] 


Ee महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च २५, २००८ / चैत्र ५, शके १९३० [भाग चार-ब 


(ख) “गटविकास अधिकारी” म्हणजे महाराष्ट्र जिल्हापरिषद ब पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ 
(१९६२ चा महा. ५); मधील कलम २ च्या खंड ५ च्या व्याख्येनुसार अंतर्भूत असलेले गटविकास अधिकारी; 

(ग) “मुख्याधिकारी” म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषदा/नगरपंचायती आणि औद्योगिक वसाहती 
अधिनियम, १९६५ (१९६५ चा महा. ४०) यामधील कलम २ च्या खंड ५ च्या व्याख्येनुसार अंतर्भूत 
असलेले मुख्याधिकारी ; ; 

(a) “जिल्हाधिकारी” म्हणजे मुंबई दारूबंदी कायदा, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) कलम २ च्या 
खंड ४ च्या व्याख्येनुसार अंतर्भूत असलेले जिल्हाधिकारी ; 

(च) “महानगरपालिका” म्हणजे, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई 
५९) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ (१८८८ चा मुंबई ३), किंबा नागपूर शहर महानगरपालिका 
अधिनियम, १९४९ (१९५० चा सी.पी. आणि बेरर २) यामध्ये अंतर्भूत असलेली महानगरपालिका; 

(छ) "उप आयुक्‍त" म्हणजे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई ५९) 
नियुक्‍त केलेले उप.आयुक्‍त ; 

(ज) “ग्रामसभा” म्हणजे मुंबई ग्रामपंचायत (ग्रामसभा), नियम १९५९ (१९५९ चा मुंबई ३) यामध्ये 
अंतर्भूत असलेली ग्रामसभा ; 

(झ) “निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क" म्हणजे मुंबई दारूबंदी कायदा, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५). 
च्या कलम ५ नुसारच्या आदेशाद्वारे अधिकार प्रदान केलेले निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क ; 

(य) “ अनुज्ञप्ती ” म्हणजे मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९ अन्वये देशी दारू किरकोळ विक्रीसाठी 
देण्यात येणारी नमुना “ सौएल-३ ”, परमिट रूमसाठी नमुना “ एफएल-३ ”, बिअरबारसाठी नमुना 
“9”, विदेशी दारू किरकोळ विक्रीसाठी नमुमा “ एफएल-२ ” अनुज्ञप्ती ; 


(रो “नगरपरिषद म्हणजे महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक वसाहती अधिनियम, | 


१९६५ (१९६५ चा महा. ४०) यामध्ये अंतर्भूत असलेली नगरपरिषद; 
(ल) “ठराव” म्हणजे संबंधित गावातील ग्रामपंचायतीने किंवा ग्रामसभेने किंबा महिला संघटना किंवा 
सामाजिक संघटना यांनी पारित केलेला ठराव ; 
(ब) “सचिव” म्हणजे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा मुंबई ३) च्या कलम ३ च्या 
खंड २० च्या व्याख्येनुसार अंतर्भूत असलेले पंचायतीचे सचिव ; ी 
(श) “अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क” म्हणजे मुंबई दारूबंदी कायदा, १९४९ (१९४९ चा मुंबई 
२५) च्या कलम ५ नुसारच्या आदेशाद्वारे अधिकार प्रदान केलेले अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
३. ग्रामसभेने मद्यविक्रीची दुकांने बंद करण्यासाठी केलेला ठराव.-- (१) ग्रामसभेत किमान ५० 
टक्के एकूण मतदार किंबा एकूण महिला मतदार उपस्थित राहून साध्या बहुमताने विधिवत ठराब पारित 
केल्यास, सदर ठरावानुसार जिल्हाधिकारी यांनी अशी मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करावी असा कोणताही 
ठराव हा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ आणि त्याखालील तयार करण्यात आलेल्या नियमातील 
तरतुदीनुसार निधिबत झालेला असला पाहिजे. मतदारांनी त्याच गावाचे रहिवाशी असल्याबाबतच्या 
पडताळणीसाठी ग्रामसभेपूर्वी त्यांचे ओळखपत्र सादर करावे. ओळखपत्र नसल्यास, ग्रामपंचायतीच्या सचिवांचे 
त्या गाबाचे मतदार असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करावे. जे मतदार वरीलप्रमाणे ओळखपत्रे सादर 
करतील त्यांनाच ग्रामसभेत भाग घेता येईल. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च २५, २००८ / चैत्र ५, शके १९३० । २६६ 


(२) मतदारांची पडताळणी गटविकास अधिकारी en बिभागाचे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
यांचेसह करतील. वरील दोन्ही अधिकारी व संबंधित अनुज्ञप्तीधारकाचे प्रतिनिधी यांचे उपस्थितीत ग्रामसभा 
संपत्न होईल. ग्रामसभेच्या प्रत्यक्ष कार्यबाहीची चित्रफित तयार करण्यात येईल. सदर चित्रफितीचा पुरावा 
म्हणून उपयोग करण्यात येईल. 

(३) ग्रामसभेने अशा रीतीने ठराव पारित केल्यानंतर ग्रामसभेच्या ठराबाविरुध्द प्रामसभेने बंद करण्यात 
आलेली मद्य विक्रोची अनुज्ञप्तो पुन्हा चालू करण्याबाबत ठराव पारित केल्यास अशा प्रकारचा ठराव पारित 
केल्यापासून एक वर्षापर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून विचारात घेण्यात येऊ नये. ग्रामसभा अनुज्ञप्ती बंद 
करण्यासंदर्भात ठराव पारित करू शकली नाही तर एक वर्षापर्यंत ग्रामसभेने अनुज्ञप्ती बंद करणेबाबत ठराव 
पारित करू नये. 

४. जर नगरपरिषदा/महानगरपालिका क्षेत्रातील waren वॉर्डातील २५ टक्केपेक्षा कमी नसलेल्या 
महिला मतदार किंवा एकूण मतदार यांनी संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांचेकडे लेखी निवेदन 
देऊन संबंधित वॉर्डातील मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याची मागणी केल्यास ते अशा अर्जाची पडताळणी 
करतील. निवेदन अर्जाबरील सहयांच्या सत्यतेविषयीची पडताळणी योग्य आढळल्यास, जिल्हाधिकारी, 
यथास्थिती, संबंधित मुख्याधिकारी/उप आयुक्त यांना सोबत जोडलेल्या मतदानपत्रिकेचा बापर करून 
निर्भयपणे ब गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याचे निर्देश देतील. तदूनंतर यथास्थिति, संबंधित मुख्याधिकारी/उप 
आयुक्त हे मतदानाचे ठिकाण, तारीख व वेळ याबाबतची पूर्वसूचना त्या बॉर्डात किमान ७ दिवस अगोदर 
जाहीर करतील. सदर मतदानासाठी अद्ययाबत (latest) मतदार यादी वापरण्यात येईल. यथास्थिती, 
मुख्याधिकारी/उप आयुक्त किंबा त्यांनी प्राधिकित केलेला अनुक्रमे उप मुख्याधिकारी/सहायक आयुक्‍त 
यांच्यापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली त्या वॉर्डातील महिला मतदारांचे किंवा 
एकूण मतदारांचे गुप्त पद्धतीने मतदान घेण्याची प्रक्रोया पूर्ण करण्यात यावी. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 
यांचे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्कच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे नसलेले प्रतिनिधी तसेच मद्य अनुज्ञप्तीधारक 
अथवा प्रतिनिधी संबंधित मतदानाचे वेळी उपस्थित राहतील. जर संबंधित बॉर्डातील एकूण मतदार किंवा 
महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुक्रमे एकूण मतदार किंबा महिला मतदार 
यांनी मद्य बिक्रोची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजुने मतदान केल्यास त्या वॉर्डातील संबंधित Her विक्रीची 
अनुज्ञप्ती बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी द्यावेत. 

५. प्राप्त झालेला ठराव किंवा निवेदनावरील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठीचा कालावधी.-- संबंधित 
जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडे मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत ठराब अथवा निवेदन प्राप्त 
झाल्यानंतर आवश्यक ती अंतिम कार्यबाही ठराव किंबा निवेदन प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत 
पूर्ण करतील. जर कोणत्याही कारणास्तव तीन महिन्यात अंतिम कार्यबाही पूर्ण करणे शक्‍य नसल्यास, 
जिल्हाधिकारी यांनी संपूर्ण-समर्थनासह आयुक्‍त (राज्य उत्पादन शुल्क) यांना मुदतवाढीकरिता पूर्वमान्यता 
घेण्यासाठी'प्रस्ताब सादर करावा. 


६. खंड ४ अंतर्गत मतदानाच्या जागेची निवड.-- यथास्थिती, मुख्याधिकारी/उप आयुक्‍त हे मतदानाच्या 
जागेची fas करून जागा निश्‍चित करतील. परंतु, अशा जागेची निवड करताना नगरपरिषदा/ 
महानगरपालिकेच्या निबडणुकोच्या मतदानासाठी ज्या तत्त्वावर मतदानाची जागा निवडली जाते, 
त्या तत्त्वावर जागेची निवड करावी. 


२६७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च २७ २००८ / चैत्र ५, शके १९३०८ [भाग चार-ब 


७. मतदानाची जागा, तारीख व वेळ जाहीर करणे.-- (१) त्याचप्रमाणे जर संबंधित नगरपरिषद/ 
महानगरपालिका वॉर्डातील मद्यविक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी गुप्त मतदान 
घेण्याचा निर्णय घेतला तर संबंधित नगरपरिषद/महानगरपालिका वॉर्डातील मतदानाचे ठिकाण, तारीख व 
वेळ याबाबतची सूचना किमान ७ दिवस अगोदर संबंधित वॉर्ड कार्यालय आणि नगरपरिषद/महानगरपालिकेचे 
मुख्य कार्यालय येथील सूचना फलकावर लावण्यात यावी. 

(२) गुप्त मतदानाची वेळ सकाळी ०८.०० ते दुपारी ०२.०० वाजेपर्यंत ठेवण्यात यावी. 

८. मतमोजणीचे ठिकाण, तारीख आणि वेळ जाहीर करणे.-- (१) यथास्थिती, मुख्याधिकारी/ 
उप आयुक्त यांनी मतमोजणीचे ठिकाण, तारीख व वेळ याबाबतची पूर्वसूचना मतदानाच्या तारखेच्या किमान 
७ दिवस अगोदर संबंधित वॉर्ड कार्यालय आणि नगरपरिषद/महानगरपालिकेचे मुख्य कार्यालय येथील 
सूचना फलकावर लावण्यात यावी. 

(२) मतमोजणी ही मतदानाच्या दिवशी दुपारी ४.०० वाजता सुरू करण्यात यावी. 

(३) नगरपरिषद/महानगरपालिका वॉर्डातील मतमोजणीची प्रक्रीया ही मुख्याधिकारी/उप आयुक्‍त किंवा 
त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अनुक्रमे उप मुख्याधिकारी/सहायक आयुक्त यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या 
अधिका-याच्या पर्यवेक्षणाखाली पूर्ण करण्यात याबी. 

(४) मुख्याधिकारी/उप आयुक्‍त यांनी मतमोजणीचा निकाल मतमोजणीनंतर तत्काळ जाहीर कराबा व 
जिल्हाधिकारी यांना तसा अहवाल त्वरित सादर करावा. 

९, गुप्त मतदानासाठी मतपत्रिकेचा नमुना,-- . 


(९) गावाचे नाव/(महानगरपालिका/नगरपरिषद 
असल्यास, वॉर्डाचे नाव) 


(२) सीएल-३/एफएल-२/एफएल-३/नमुना “ई” 
अनुज्ञप्तीधारकाचे नाव/अनुज्ञप्तीवरील फर्मचे नाव 


(३) मतदानाची तारीख ब वेळ 
मद्यविक्री अनुज्ञप्ती चालू ठेवावी 
मद्यविक्री अनुज्ञप्ती बंद करावी. 


मतदान अधिका-याची सही. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च २५, २००८ / चैत्र ५, शके १९३० २६८ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 25th March, 2008 


Order 


Bompay PRouIsiTion Act, 1949. 

No. MIS-1108/CR-7/EXC-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (1) read with sub-section (2) of section 139 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) and all other process enabling 
it in this behalf and in supersession of the Government Order, Home 
Department, No. LAQ. 1094/108890/Assu-235).EXC-3, dated the 30th June 
2003, the Government of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following Order, namely :— 


1. Short title—This order may be called the Bombay Prohibition 
(Closure of licence on Resolution by Gram Sabha or representation by 
Voters in the Ward of Municipal Council/Corporation) Order, 2008. 


2. Definitions.—In this Order, unless the context requires 
otherwise, — 


(a) “Act” means the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 


); 


७) “Block Development Officer” means a Block Development Officer 
as defined under clause (5) of section 2 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah. V of 1962); 


(c) “Chief Officer” means a Chief Officer as defined under clause (5) 
of section 2 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats, 
and Industrial Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965); 


(d) “Collector” means Collector as defined under clause (4) of 
section 2 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) ‘ 


(e) “Corporation” means a Corporation under the Bombay Provincial 
Municipal Corporation Act, 1949 (Bom. LIX of 1949), the Bombay 
Municipal Corporation Act (Bom. III of 1888), or the City of Nagpur 
Corporation Act, 1949 (C.P. and Berar II of 1959); 


() “Deputy Commissioner” means a Deputy Commissioner as 
appointed under Bombay Provincial Municipal Corporation Act, 1949 
(Bom. LIX of 1949); 


(g) “Gram Sabha” means the Gram Sabha under the Bombay 
Village Panchayats Act, 1958 (Bom. III of 1959); 


२६९ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, STAT, मार्च २५, २००८ / चैत्र ५, शके १९३० [भाग चार-ब 


(th) “Inspector of State Excise” means an Inspector of State Excise 
as authorised by notification under section 5 of the Bombay Prohibition 
Act, 1949 (Bom. XXV of 1949); 


(i) “Licence” means a licence for the retail sale of country liquor in 
Form CL-III, permit room in Form FL-III, beer bar in Form E, retail 
sale of foreign liquor in Form FL-II granted under the Act; 


@ “Municipal Council” means a Municipal Council under the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah. XL of 1965); 


(k) “Resolution” means a Resolution passed by the Gram Sabha in 
the concerned village; 


() “Secretary” means Secretary of a Panchayat as defined under 
clause (20) of section 3 of the Bombay Village Panchayats Act, 1958 
(Bom. III of 1959); 


(m) “Superintendent of State Excise” means a Superintendent of 
State Excise as authorised by notification under section 5 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949). 


3. Resolution by Gram Sabha for closing down liquor shop.-(1) The 
Collector shall closed down such liquor shop if not less than fifty per 
cent. of the total voters or women voters present in the Gram Sabha 
pass the resolution by a simple majority for closing down the liquor shop. 
Any such resolution shall be passed in accordance with the Bombay 
Village Panchayats Act, 1958 (Bom. II of 1959) and rules made thereunder. 
The voters shall produce their photo identity before the Gram Sabha for 
verification as the voter is resident of the same village. If photo identity 
is not produced, under such circumstances the Secretary of Panchayat 
shall certify regarding the bonafide of voters. The voters, those produce | 
such proofs, shall be allowed to participate in Gram Sabha. 


(2) The verification of voters shall be done by the Block Development 
Officer alongwith the Inspector of State Excise of the area, The Gram 
Sabha shall be held in the presence of these two officers and representative 
of the liquor licence holder. There shall be video shooting of such Gram 
Sabha and said shooting shall be used as an evidence. 


(3) The Collector shall not take into consideration the resolution 
passed by the Gram Sabha for reopening of shop at least one year from 
the date of passing resolution for closure of shop. If the Gram Sabha fails 
to pass the resolution for closure of liquor shop then at least one year, 
Gram Sabha shall not pass any such resolution for closure of shop. 


ey 


भाग चार-ब] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च २५, २००८ / चैत्र ५, शके १९३० २७० 


4 If, not less than twenty-five per cent. of the women voters or total 
voters in any ward of Municipal Council or Corporation give a 
representation in writing to the concerned Superintendent of State Excise 
and demand to close down the liquor shop in the area of the ward, such 
application shall be verified by the Superintendent of State Excise. After 
verification of truth’s of signature on the representation and if found 
correct then the Collector shall direct the concerned Chief Officer/Deputy 
Commissioner, as the case may be, to take secret poll fearlessly by 
utilizing a specimen ballot paper appended herewith. Thereafter, the 
Chief Officer/Deputy Commissioner, as the case may be, shall declare 
place, date and time of election at least seven days in advance. The latest 
list of voters shall be used for such election. The election process of 
voters of that ward shall be completed by secret ballot under the 
supervision of Chief Officer/Deputy Commissioner or an Officer not below 
rank of Deputy Chief Officer or Assistant Commissioner, respectively, 
authorised by the Chief Officer or Deputy Commissioner, as the case 
may be. The representative of Superintendent not below the rank of 
Inspector of State Excise and the liquor licensee shall be allowed to 
remain present during the poll. If in such election more than fifty per 
cent. of the women voters or total voters of that ward vote for closing 
down the liquor shop, the Collector shall pass an order for closing down 
such liquor shop. 

5. Time for completion of action on resolution under clause (3) or 
representation under clause (4) received — After receiving the resolution 
by Gram Sabha under clause (3) or representation from ward of Municipal 
Council or Corporation under clause (4) above for closing down the liquor 
shop, the Collector shall complete the necesary final action within three 
months from the date of receipt of such resolution or representation. If 
for any reason action is not completed within a period of three months, 
the Collector shall obtained prior permission from the Commissioner of 
Prohibition and Excise as appointed under the Bombay Prohibition Act, 
1949, for extending the period. 


6. Selection of place of voting under clause (4)—The Chief Officer/ 
Deputy Commissioner as the case may be, shall select and fix the place 
of voting on the norms on which the place for voting for elections of 
Municipal Council/Municipal Corporation is to be selected. 


7. Declaration of the place, date and time of poll —(1) If the Collector 
has decided to take secret poll to close down the liquor shop in any ward 
of Municipal Council or Corporation, the place, date and time of the poll 
shall be published on the notice board of the ward office and the Head 
Office of concerned Municipal Council or Municipal Corporation at least 
seven days in advance of the date of election. 


(2) The voting time shall be from 8.00 a.m. to 2.00 pm. 


२७१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मार्च २५, २००८ / चैत्र ५, शके १९३० [भाग चार-ब 


8. Declaration of the place, date and time of counting —(1) The Chief 
Officer/Deputy Commissioner, as the case may be, shall publish the 
place, date and time of counting on the notice board of the ward office 
concerned, and also Head Office of the Municipal Council or Municipal 
Corporation concerned, at least seven days in advance of the date of 
election. 

(2) Counting shall be started at 4.00 p.m. on the date of election. 

(3) Counting process shall be completed under the supervision of the - 
Chief Officer/Deputy Commissioner or an officer not below the rank of | 
Deputy Chief Officer / Assistant Commissioner respectively authorised 
by the Chief Officer or Deputy Commissioner, as the case may be. 

(4) The Chief Officer / Deputy Commissioner, as the case may be, shall 
declare the result after completion ‘of the counting of votes and shall 
submit the report to the Collector immediately. 


9. Specimen of Ballot Paper — 


(2) Name of the Ward in case of Municipal 
Corporation / Municipal Council. 


Name of the CL-II / FL-II /FL-IN. 
(2) Form-E Licensee/Name of Firm. 
(3) Date and Time of Voting. 


Licence to be continue. 


Licence not to be continue. 


Signature of the Polling Officer, 
By order and in the name of. the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


a 
शासकौय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


